संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त परिविक्षाधीन 
सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट - ब या 
पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एफएसएल-०५११/११११/प्र.क्र.४४१/पु.बां.क्र.६/पोल-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४००००५, 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०१३ 


संदर्भ :१) उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक - १९६६७/१२५६/८, 
दिनांक ७.६.२०११ . 
२) शासन आदेश,गृह विभाग,क्र. एकफएसएल-०५११/११११/प्र.क्र.४४१/पोल-४, 
दिनांक १९.११.२०११. 


प्रस्तावना : - संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अखत्यारितोल अधिनस्त आस्थापनेवर सहायक रासायनिक विश्लेषक, न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, गट-ब ही रू.९३००-३४८०० + ग्रेड पे रू.४४००/- या वेतनश्रेणीतील पदे 
निर्माण करण्यात आलो आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बरील संदर्भाधीन दि.७.६.२०११ 
च्या पत्रान्वये ७१ उमेदवारांची त्यांच्या गुणवत्ताक्रमानुसार सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब 
या पदावर शासनास शिफारस करण्यात आलेली आहे. सदरहू ७१ उमेदवारांपैकी ४६ 
उमेदवारांनी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रमाणपत्रे/कागदपत्रांची पुर्तता केल्याने त्यांची 
दि.१९.११.२०११ च्या शासन आदेशान्वये परिविक्षाधीन सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब या 
पदावर काही अटो व शर्तीनुसार सरळसेवेने स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

उर्वरीत २५ उमेदवारांनी सरळसेवेने नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली सर्व 
प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेली नाही. तसेच.निवड न 
झालेल्या दोन उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.४३३/२०११ मध्ये दिलेल्या आदेशांविरुध्द महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपोठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले रिट अपील याचिका 
क्र. ६०३२/१२ न्यायप्रविष्ट आहे. 

दरम्यानच्या काळात वरील २५ उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांनी सादर केलेली मूळ 
प्रमाणपत्रे, त्यांचे वैद्यकोय तपासणी अहवाल आणि चारित्र्य व पूर्व आयुष्य पडताळणी अहवाल 
दि.२१.६.२०१२ रोजी मंत्रालयास लागलेल्या आगीत नष्ट झाले आहेत. उक्त २५ उमेदवारांपैको 
१९ उमेदवारांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध प्रमाणपत्रांच्या छायांकित प्रती ब काही प्रमाणपत्रांच्या 
मूळ प्रतो शासनास सादर केलेल्या आहेत. त्याआधारे त्यांना नियुक्‍ती देण्याची बाब विचारात 
घेण्यात येत आहे. a 


F -Pol-ACA Order ACA_GR Final Docs Nt fe 
CR (8) : 


om 


शासन आदेश :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शासनास शिफारस केलेल्या या शासन 

आदेशासोबतच्या सहपत्र-अ मधील १९ उमेदवारांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी 

परिविक्षाधीन सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब या पदावर स्थानापन्न नियुक्‍ती खालील 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार करण्यात येत आहे. 

१) संबंधित उमेदवारास नियुक्‍तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३०दवसांच्या आत 

नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर रहावे अन्यथा सेवाज्येष्ठता बाधित होईल. 

२) सदर नियुक्‍तोच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता अनुज्ञेय नाही. 

३) सदरहू उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असलो तरी त्यांची सेवाज्येष्ठता हो 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहोल. 

४) सदरहू उमेदवारांना शासन निर्णय. वित्त विभाग, क्रमांक अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, 
दिनांक ३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू 
राहील. 

५) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून २ वर्षांचा (प्रशिक्षण 
कालावधी धरुन) आहे. 

६) सदर पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करणे बंधनकारक राहोल. 

७) उमेदवाराने परिविक्षाधीन कालावधीत विहित विभागोय Wen उत्तोर्ण होणे आवश्यक आहे. 

८) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९ मार्च, २००३ अन्वये संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त मूळ 
प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभागप्रमुखाकडे सादर करणे 
आवश्यक आहे. 

९) शासन निर्णय. सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.चापअ-१००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९ 
जानेवारी. २००९ नुसार उमेदवारांची चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित कार्यालयांकडून मूळ प्रमाणपत्राची प्रत 
प्रापत होण्याच्या अधीन आहे. सदर अहवाल असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास सदर नियुक्‍ती कोणतेही कारण न देता ९ महिन्याची नोटीस देवून समाप्त करण्यात 
येईल. 

१०) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती)- नियम १९८१ मधील नियम-१५ नुसार 
वैद्यकोय तपासणी अहवाल प्राप्त होणे जरुरीचे आहे. त्यानुसार उमेदवारांचे वैद्यकोय 
तपासणी अहवाल नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित 
कार्यालयांकडून मूळ प्रमाणपत्राची प्रत प्राप्त होण्याच्या अधीन आहे. उमेदवारांचा वैद्यकोय 
तपासणीचा अहवाल असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची नियुक्‍ती 
कोणतेही कारण न देता समाप्त करण्यात येईल. 

११) सदर उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, संगणक प्रमाणपत्र ब शैक्षिणक 
अहता प्रमाणपत्रे व उन्नत आणि प्रगत व्यक्‍ती / गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन 
क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र मूळ स्वरुपात ६ महिन्यांच्या कालावधीत व लहान कुटुंबाचे 
प्रमाणपत्र मूळ स्वरुपात तात्काळ सादर करणे बंधनकारक राहोल. 

१२) सदरहू नियुक्‍ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकोय न्यायाधिकरण.मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल 
मूळ अर्ज क्र.४३३/२०११ च्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 


ल 
f 


F\Pol-hACA OrderACA_GR Final.Docx i 
ae u CR 

CaN 

egal? 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या रिट अपील याचिका 
क्र.६०३२/१२ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

१३) दोन वर्षाचा परिविक्षाकाळ किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार वाढविलेला 
परिविक्षाकाळ समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहायक रासायनिक विश्लेषक 
या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल 

१४) परिविक्षा कालाबधीमध्ये रू.९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४०० या वेतनश्रेणीत वेतन मिळेल 
परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व 
त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन 
परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ 
अनुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील 

१५) जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये कामाचा 
अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंवा विहित परीक्षा / चाचण्या उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकोय सेवेत अभियोग्य नसतील 
तर अशा उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

१६) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल ब सदर 
परिक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल 

१७) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील गट-ब 
च्या अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील 

१८) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात 
येईल, तसेच उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले आधार कार्ड, मोटार 
ड्रायव्हींग लायसन्स अथवा अन्य वैध प्रमाणपत्रे यापैकी एकाच्या आधारे रुजू करुन 
घेण्याबाबतची दक्षता संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्याबी. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०१३०१०५१६५६५३०६२९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


4 pw i (2 


(र. शि 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

७» संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
© सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
© AAT (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७» मा.राज्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
© सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
© महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


F \Pol-t\ACA OrdertACA_GR Fina! Docs 


« उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
नागपूर/अमरावती. 

© अधिदान व लेखाधिकारी. मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


« सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
« सर्व संबंधीत उमेदवार. 
१. श्रोमती ज्योती प्रभाकर दिवटे,€/0 पी.एस.दिवटे,एन ९ आर २६/३९०.रायगड 
नगर,म्हाडा हडको औरंगाबाद. 
२. श्री. सुहास अर्जुन साबळे,साईनगर, मु.पो.ता.श्रीगोंदा,जि. अहमदनगर-४१३७०१ 
३. श्री. शिवाजी लक्ष्मण भानवसे, मु. पो. झारगडवाडी, ता.बारामतो, पुणे ४१३ १०२. 
४. श्री. रोहन महादेव शिंदे, ६५, गिरीजा नगर. कोल्ड Kae, पिंपळो, 
ता.बारामती, पुणे-४१३१०२. 
५. Baa गंगाधर गायको, द्वारा एन.एम.अलकुंटे, ४९/४३६,.गोखले नगर, 
साईमंदिराजवळ, पुणे-४११ ०१७. 
६. श्री. जितेंद्र पंढरीनाथ राऊत, मु. पो. कोचुर (बु.) ता. रावेर जि. जळगाव-४२५५०२ 
७. श्री. श्याम रमेश खैरकर,मोतीनगर मोतीबागेजबळ, अमरावती-४४४ ६०७. 
८.  श्री.संदिप गणपत पवार मु.पो. धामणी,ता. आंबेगाव जि.पुणे-४१०५०८. 
९. आनंदा शहाजी कुदळे, C/o डॉ. ह. ब. बोराटे, ऑरगॅनिक केमिस्ट्री विभाग. राष्ट्रीय 
रासायनिक प्रयोगशाळा, पाषाण, पुणे- ४११ ००८. 
१०. श्रीमती सारिका विश्‍वनाथ येनकर.मु. पो. बेलखेड, ता.तेल्हारा. 
जि. अकोला-४४ ४१०८ 
११. श्रीमती कोमल प्रकाश महाजन, 3-३४,फ्लॅट नं.३४, सुमंगल को. ऑप. हो.सो., 
आनंद नगर, दहिसर (पूर्व) मुंबई ४०० ०६८. 
१२. श्री.गणेश बाबुराब GS ASAT कॉलनी.नगर रोड,मु.पो.ता.जि.बीड -४३१ १२२. 
१३. कु. अपर्णा बाळकृष्ण भंडारे, [.-११०, रम्यनगरी, बिबळेवाडो. पुणे-३७. 
१४. सो. जान्हवी ARAN किनलेकर, ॥/००२ कल्पवृक्ष को हो.सो.. जनता 
मार्केट,कन्नमवार नगर-२, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. 
१५. श्री.विलास शिवाजी हरेल, मु. पो. ब्राम्हणी, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर 
१६. श्रो. सिताकांत गोपाळ पळसकर. घर नं. ३३४. एल.आय.जी.. आविष्कार कॉलनी. 
एन-६, सिडको, औरंगाबाद-४३१ ००३. 
१७. श्री. संतोष राजाराम कोते. व्दारा डॉ. शंकर थोपटे रसायनशास्त्र विभाग, अहमदनगर 
महाविद्यालय, अहमदनगर जि. अहमदनगर-४१४ ००१ 
१८. श्रीमती सुनिता अर्जुन चौधरी, फ्लॅट नं. ६. विनायक अपार्टमेंट, इंद्र नगरो. 
कामटवाडा रोड, त्रिमुर्ती चौक, नाशिक-८. 
१९. श्री. चरणसिंग भोपाळ घोटी, प्लॉट नं. ५०. अश्‍विनी नगर, इंटखेडा, पैठण रोड. 
औरंगाबाद.४४३ ००३. 
© निवड नस्ती / गृह विभाग (पोल-४) a ‘ 
F \Pol-t\ACA OrdertACA_GR Final. Docs 0 ७७2 : ayer 
9७] 


भव 


शासन आदेश गृह विभाग क्र.एफएसएल-०५११/११९१/प्र.क्र.४ ४१/पु.बां.क्र.६/पोल- ४ 
दिनांक :- ५ जानेवारी, २०१३ सोबतचे सहपत्र-अ 


गुणवत्ता 
क्र 


उमेदवाराचे 


दिवटे ज्यांतो 
प्रभाकर 


इ.मा.व. 
(महिला) 


इ.मा.ब. 
(महिला) 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, 
औरंगाबाद. 


प्रमाणपत्रांच्या अधीन आहे 


१.जात वैधता प्रमाणपत्र 
२. प्रगत व उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 

५. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
६.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
७.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 


साबळे सुहास १.जात वैधता प्रमाणपत्र 
अर्जुन न्यायसहायक | २. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
वैज्ञानिक नसल्याचे प्रमाणपत्र 
प्रयोगशाळा, । ३.अधिवास प्रमाणपत्र 
पुणे. ४.संगणक प्रमाणपत्र 
५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
१,जात प्रमाणपत्र 
शिवाजी न्यायसहायक | २. प्रगत व उन्नत गटात मोडत 
लक्ष्मण वैज्ञानिक नसल्याचे प्रमाणपत्र 
| प्रयोगशाळा, | ३.अधिवास प्रमाणपत्र 
| पुणे. ४.संगणक प्रमाणपत्र 
| ५. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
| ६.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
| | पडताळणी अहवाल 
= १.2 ee य is .वेद्यकोय चाचणो अहवाल | 
wee छदे रोहन | sala. | sara. | प्रादेशिव १, प्रगत व उन्नत गटात मोडत 
महादेव | न्यायसहायक | नसल्याचे प्रमाणपत्र 
| वैज्ञानिक २.अधिवास प्रमाणपत्र 
प्रयोगशाळा, । ३.संगणक प्रमाणपत्र 
| पुणे. ४.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
५.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
| 
] 
Yoni र २६2 


ax 


Ba 


२६ 


२९ 


गाईंको Yo 
गंगाधर 


राऊत 
पंढरीनाथ 


पबार संदिप 
गणपत 


Heed आनंदा 
शहाजी 


RAF 


(महिला) 


इ.मा.व. 


भ.ज.(क) 


भ.ज.(ब) 


इ.मा.व. 


इ.मा.व 


(महिला) 


इ.मा.व. 


भ.ज.(क) 


भ.ज.(ब) 


इ.मा.व. 


प्रादेशिक 
न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा. 
नागपूर. 


य 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा. 
नाशिक. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 


संचालनालय, 


महाराष्ट्र 
राज्य.मुंबई. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 


संचालनालय. 


महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 


संचालनालय. 


महाराष्ट्र 
राज्य.मुंबई. 


१.जात वेधता प्रमाणपत्र | 
२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 
५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य | 
पडताळणो अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणो अहवाल 
१.जात वेधता प्रमाणपत्र | 
२. प्रगत व उन्नत गटात मोडत । 
नसल्याचे प्रमाणपत्र | 
३.अधिवास प्रमाणपत्र | 
४.संगणक प्रमाणपत्र 

५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य | 
पडताळणो अहवाल | 
६.वेद्यकोय चाचणो अहवाल । 
१.जात वेधता प्रमाणपत्र | 
२. प्रगत व उन्नत गटात मोडत | 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 
५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणो अहवाल 
१.जात वैधता प्रमाणपत्र 
२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र | 
५.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणो अहवाल 
१.जात वेधता प्रमाणपत्र 

२. प्रगत व उन्नत गटात मोडत | 
नसल्याचे प्रमाणपत्र | 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 

५. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
६.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणो अहवाल | 
७.वैद्यकोय चाचणो अहवाल | 


33 


सारोका 
विश्‍वनाथ 


खाडं गणेश 
बाबुराव 


१३ 


डर 


ष्र 


जान्हवी 
सुरंद्रकुमार 


इ.मा.ब. इ.मा.ब. 
| (महिला) | (महिला) 


| 


भंडारे अपर्णा | अ.जा. CIC 


बाळकृष्ण 


(महिला) ' (महिला) 
इ.मा.ब. इ.मा.व. 
(महिला) । (महिला) 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, 
औरंगाबाद. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 
संचालनालय, 
महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, 
नाशिक. 


१.जात प्रमाणपत्र 
२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 

५. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
६.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
७.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
१.जात प्रमाणपत्र 

२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिबास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 
५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
१.जात प्रमाणपत्र 

२. प्रगत व उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र - केंद्र 
शासनाचे आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या 
मान्यतेच्या अधोन. 

५.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणो अहवाल 
६.वेद्यकोय चाचणी अहवाल 


प्रादेशिव 
न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, 


पुणे. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 
संचालनालय, 
महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई. 


६. चारित्र्य व पूर्वायुष्य 


१.जात वैधता प्रमाणपत्र 


२.अधिवास प्रमाणपत्र 

| ३.संगणक प्रमाणपत्र 

४. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
५.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
१.जात प्रमाणपत्र 

२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
४.संगणक प्रमाणपत्र 

५. लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 


toa 


१७ 


१९ 


५७ 


GR 


GC 


पळसकर 
सिताकांत 
गोपाळ 


कोते संतोष 


राजाराम 


इ.मा.व. 


इ.मा.ब. 
(महिला) 


५22 
(अत्युच्च 
गुणवत्ता धारक 
खेळाडू उपलब्ध 
न झाल्याने ) 


वाव 
(अत्युच्च 
गुणवत्ता धारक 
खेळाडू उपलब्ध 
न झाल्याने ) 


अ.ज. (अनुशेष) 


८ 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 


संचालनालय. 


महाराष्ट्र 
राज्य.मुंबई. 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा 
संचालनालय 


महाराष्ट्र 


| राज्य.मुंबई. 


प्रादेशिक 
न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा. 
नागपूर. 


(] ० [टं 


| न्यायसहायक 


वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा. 
नाशिक. 


a 
UJ “५ 


न्यायसहायक 
वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा. 
नागपूर. 


+ —__— 


पडताळणो अहवाल 
७.वैद्यकोय चाचणो अहवाल 
१.जात वेधता प्रमाणपत्र 

| २.अधिवास प्रमाणपत्र 

| ३.संगणक प्रमाणपत्र 

| ४.प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 

| ५.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणो अहवाल 
६.वैद्यकोय UI अहवाल 
१. प्रमाणपत्र 
२.संगणक प्रमाणपत्र | 
३.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य 
पडताळणो अहवाल 
४.वेद्यकांय चाचणा अहवाल 


१.जात वेधता प्रमाणपत्र 
२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र | 
| ३.अधिवास प्रमाणपत्र 
| ४.संगणक प्रमाणपत्र 
७५.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणो अहवाल 
६.वैद्यकोय चाचणी अहवाल 
१.जात वैधता प्रमाणपत्र 
२. प्रगत ब उन्नत गटात मोडत 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 
३.अधिवास प्रमाणपत्र 
| ४.संगणक प्रमाणपत्र 
(4, लहान कुटुंब प्रमाणपत्र 
६.चारित्र्य व पूर्वायुष्य 
पडताळणी अहवाल 
| ७.वैद्यकोय चाचणो अहवाल 
१.जात वेधता प्रमाणपत्र 
२.अधिवास प्रमाणपत्र | 
| ३.संगणक प्रमाणपत्र 
| ४.चारित्र्य ब पूर्वायुष्य | 
| पडताळणो अहवाल | 
५.वैद्यकोय चाचणी अहवाल । 


नी 


ष्‌ भा व्य 3 
र. शि 


कार्यासन अधिकारी. गृह विभाग. महाराष्ट्र शासन 


4 


